मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५- कृषी विषयक 
संशोधन व शिक्षण, वन क्षेत्रपालासहित वन अधिकारी 
यांचे प्रशिक्षण (२४१५ ०४८२) (अनिवार्य) २०- इतर 
प्रशासकीय खर्च या सविस्तर शिर्षात अनुदान मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम-२०२४/प्र.क्र. १०/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.१६/५१४/२०२३-२४, दि.०९.०२.२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०५.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपुर 
यांनी संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ करिता मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५- कृषी 
विषयक संशोधन व शिक्षण, वन क्षेत्रपाळासहित वन अधिकारी यांचे प्रशिक्षण (२४१५ ०४८२) (अनिवायी 
२०- इतर प्रशासकीय खर्च या सविस्तर शिर्षात १०० %अनुदान मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 
2. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने येथे नमूद करण्यात येते की, सन २०२३-२४ करिता 
मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५- कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण, वन क्षेत्रपालासहित वन 
अधिका-यांचे प्रशिक्षण (२४१५ ०४८२) (अनिवार्य) या योजनेत्तर योजनेच्या सविस्तर शिर्ष २०- इतर 
प्रशासकीय खर्च यासाठीच्या निधीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये लक्ष) 
लेखाशिर्ष मंजूर निधी । वित्त विभागामार्फत | वितरीतव | २०२३-२४च्या 
(अर्थसंकल्पीत)  बीम्स प्रणालीवर खर्च उर्वरित कालावधी 
उपलब्ध करुन झालेला करीता मागणी 
दिलेला निधी निधी केलेला निधी 
२०- इतर ४००.०० २४०.०० २४०.०० १६०.०० 
प्रशासकीय खर्च (१००%) (६०%) (४०%) 


शासन निर्णय :- 

रु. १.२० कोटी इतक्या Lamas वन अधिका-यांचे प्रशिक्षण (२४१५ ०४८२) (अनिवार्य) या 
योजनेअंतर्गत २०-इतर प्रशासकीय खर्च या उद्दिष्टाखाली खर्च करण्यास खालील नमुद अटी व 
शर्तीचे अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र. १०/फ-२ 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी या 
विभागाकडून मंजूर केलेल्या प्रस्तावातील क्षेत्र / कार्यक्रम / कामे यावरच खर्च होईल व 
कामाची द्विरुक्ती होणार नाही आणि मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर /नवीन 
क्षेत्रावर/ नवीन कामांवर खर्च करण्यात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

२) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना सक्षम 
अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप करण्यात 
येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 

३) सदर योजनेकरिता वितरित केलेला निधी खर्ची पडल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

४) त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या संदर्भ w.2 येथील शासन परिपत्रकातील तसेच वेळोवेळी 
निर्गमित अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात येईल याची देखिल दक्षता घ्यावी. 

५) सदर प्रस्तावांतर्गत करावयाच्या कामाचा खर्च मागणी क्र. सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५- कृषी 
विषयक संशोधन व शिक्षण, वन क्षेत्रपालासहित वन अधिका-यांचे प्रशिक्षण (२४१५ ०४८२) 
(अनिवार्य) या योजनेत्तर योजनेच्या सविस्तर BY २०- इतर प्रशासकीय खर्च सन २०२३-२४ 
मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.७७/व्यय-१० दि. १६.०२.२०२४ अन्वये 

दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५१६२८२२०७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
PRADNYA a 
PRAMOD MULE ८ anal 
(प्रज्ञा मुळे) 
कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग 


प्रति :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक. 

४) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, ठाणे, धुळे, 
चंद्रपूर,नाशिक, अमरावती, पुणे व यवतमाळ 

५) मुख्य वनसंरक्षक (धोरण व तंत्रज्ञान)/(संयुक्‍त वनव्यवस्थापन व नियोजन). 

६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र. १०/फ-२ 


७) सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, ठाणे, धुळे, 
चंद्रपूर,नाशिक, अमरावती, पुणे व यवतमाळ 

१०) ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती , फ-२ कार्यासन,महसूल व वन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


